सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (fey) गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- ०३ फेब्रुवारी, २०२२ 


पहा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूना क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या.१२, 
दिनांक २१.०६.२०२१ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र.५१/सेवा-३, 
दिनांक १८.०३.२०२१ 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना, क्रमांक एसआरव्ही-२०१६/ 
प्र.क्र.२८१/कार्या.१२, दिनांक २१.०६.२०२१ अन्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियम, २०२१ मध्ये विहीत केलेल्या तरतुदीनूसार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत; गट-ब (राजपत्रित)” संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती 
ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्ट-"अ " मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. मुख्य अभियंता (विद्युत) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर ज्येष्ठतासूची आपल्या 
अधिपत्याखालील सर्व परिमंडळ/मंडळ/विभाग/उपविभाग कार्यालयास वितरीत करावी व 
त्याबाबतची पोच शासनास सादर करावी. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची संदर्भात संबंधित अभियंत्यांना काही आक्षेप असल्यास त्याबाबत त्यांनी 
त्यांचे आक्षेप/निवेदन, ही ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत मुख्य अभियंता 
(विद्युत)/संबंधित अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत मंडळ यांचेमार्फत योग्य त्या पुराव्यासह व 
कागदपत्रासह शासनास सादर करावी. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या निवेदनांचा विचार केला जाणार 
नाही आणि प्राप्त झालेली अभिवेदने विचारात घेऊन सदर ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.४२/सेवा-३, 


४. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही वास्तविक चुका असल्यास (नाव, आडनाव, जन्मदिनांक, 
नियुक्‍ती दिनांक, नियुक्तीचा मार्ग, शैक्षणिक अर्हता, अभिप्राय इ. मध्ये चुका असल्यास) किंवा 
एखाद्या अभियंत्यांचे नाव ज्येष्ठतासूचीमध्ये समाविष्ट केले नसल्यास किंवा ज्या अभियंत्यांच्या 
नावापुढील संबंधित स्तंभामध्ये माहिती अभावी रकाना कोरा असल्यास, सदर माहिती आवश्‍यक 
त्या पुराव्यासह शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, त्यानुषंगाने ज्येष्ठतासूची अंतिम करताना 
योग्य त्या दुरुस्त्या करण्यात येतील. 


दघ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥0/959॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०२०३१२२७४९९८१८ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
D A TI A T RAY DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=d598800beb5ed37ae09d78f1105921827 123426ec3977a7476478ce 


pseudonym=CFE26382E86BS5A65A 15535D568FBA76EABCA944E, 
-6BAEFSSAD6F77A3A40CCCC3E9DDOFS0E344AB83A754542 


299875CFO7868ED88B, cn=DATTATRAY VASANTRAO KHARKE 
Date: 2022.02.03 12:35:24 +05'30' 


(द. व. खारके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


अपर मुख्य सचिव (सा.बां.वि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

सचिव (रस्ते/बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्विय सहायक, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई, 

अधीक्षक अभियंता (विद्युत, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विद्युत मंडळ, पुणे/ 

औरंगाबाद/नांदेड/नागपूर 

५. सह सचिव (सेवा) / सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. कार्यासन अधिकारी (आस्था-१/आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 

७. संबंधित सहायक अभियंता श्रेणी-२ (विद्युत),गट-ब (राजपत्रित) 
- यांना मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 

यांचेमार्फत 
८. निवडनस्ती (सेवा-३). 


०८ “७ AD _O 


पृष्ठ २ पैकी २ 


,।नियम ३ 
(२) (ब) 
नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


१२ १२ ।श्रोमतो पुजा सागर जाधव 
(कु.पुजा नंदकिशोर भाबल) 


a age त्रिबक जोनवाल 


F:RPROVISIONAL SR LIST ॥६-॥ ELECTRIC 


शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/प्र.क्र.४२/सेवा-३, दि. ०३/०२/२०२२ चे सहपत्र 
परिशिष्ट "अ 


३(२)(अ) 
नुसार 
संवर्गात 

प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


० 1. > 2६: 00 eae ल. ee ee! 


१७/११/१९९८ | १७/११/१९९८ ३१/१२/२०२८ बी.ई. शासन आदेश दिनांक 
२६.०५.२०२० अन्वये सेवा 
अधिसंख्य पदावर वर्ग 


gg १ २९.०१.१९८९ | भ.ज.(क.)(खेळाडू) | १२/०३/२०१२ १२/०३/२०१२ | ३१/०१/२०४७ 


wm] Pa ३ भयंत्यांचे संपूर्ण नांव संबंधित ।जन्म दिनांक हिं नियम येष्ठतेचा दिनांक | सेवानिवृत्ती शि शि 


(२) (ब) पदावरील  ।(दिनांक-महिना- ३(२)(अ) दिनांक 
नुसार नियुक्तीचा मार्ग | वर्ष) नुसार (दिनांक-महिना- 
ज्येष्ठता संवर्गात वर्ष) 
क्रमांक प्रत्यक्ष रुजू 
दिनांक 


a ee ae ३८ 0 णिला |” ह.त. 
१७ १७ प्रज्ञासस.येडे सरळसेवा ०४.०२.१९८७ भ.ज.(क) ०५/०३/२०१२ ०५/०३/२०१२ | २८/०२/२०४५ बो.टेक (इ) 
1 
RC RC रेखा सु.जाधव सरळसेवा १२.०५.१९८७ | अ.जा.(महिला) | ०५/०३/२०१२ ०५/०३/२०१२ । ३१/०५/२०४५ बो.इ.(इ) 
१९ १९ कुम पाली रंगनाथ सरळसेवा ०७.०३.१९८६ | इ.मा.व.(महिला) | ०६/०३/२०१२ ०६/०३/२०१२ २१/०३/२०४४ बो.इ.(इ) पारावक्षाधान कालाव 
" 


राहुल शिवणकर सरळसेवा ०१.०५.१९८९ | इ.मा.ब.(महिला) १४/०८/२०१२ | ४४/०८/२०१२ | २०/०४/२०४७ बी.ई.(इ) 
(कुमारी श्रुती अशोक ब्राम्हणकर) 
योगेश निंबा साळुंके सरळसेवा २८.०८.१९८२ १०/०१/२०१२ १०/०१/२०१२ | २१/०८/२०४० ई.(इ) 


२२ २२ शांताराम चिचोळे सरळसेवा ०७/११/१९९३ इ.मा.व. १७/०९/२०१९ | १७/०९/२०१९ ३०/११/२०५१ wT.) 
समाप्त होण्याच्या अधीन 

SAAS आत्माराम चोरे सरळसेवा १७/०८/१९९५ १३/०९/२०१९ १३/०९/२०१९ ३१.०८.२०५३ a.) 
समाप्त होण्याच्या अधीन 


F:PROVISIONAL SR LIST ॥६-॥ ELECTRIC 


